नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूर तालुक्‍यातील (रा.म.मा.- 
३५३ डी) गोंडबोरी फाटा - पेंढरी - गोंडबोरी - सेलोटी - 
बोर्डकला - पांढरवाणी - धामणगांव - टाका ते भिसी 
(रा.म.मा.-३५३ ई) रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.९०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०७ ऑगस्ट, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.का-प्रआ/२७२०, दि. १६/०३/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये नागपूर 
जिल्ह्यातील भिवापूर तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच सदर रस्ता दर्जोत्नरत करणेबाबत जिल्हा परिषद, नागपूर यांची 
मागणी आहे. 

सदर रस्त्यावरील वाहतूक वर्दळ, रस्त्यावरील गावांची लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर व 
लोकप्रतिनिधींची मागणी तसेच जिल्हा परिषद, नागपूर यांची मागणी विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून sulla करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
नागपूर यांची मागणी विचारात घेऊन नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूर तालुक्यातील खालील रस्ता दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक एकूण लांबी | दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व (कि.मी.) नंतरचा 
क्रमांक लांबी क्रमांक 
इ.जि.मा.- | o/ood 
ह (रा.म.मा.-३५३ डी) गोंडबोरी फाटा - २७८ १५/०० (१५.०० १९.०० प्रमुख 
पेंढरी - गोंडबोरी - Gare! - बोर्डकला - कि.मी.) कि.मी. जिल्हा 
पांढरवाणी - धामणगांव - टाका ते भिसी | इ.जि.मा.- | ०/००ते ४/०० मार्ग- १४३ 
(रा.म.मा.-३५३ डो २७९  । (४.०० कि.मी) 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील नागपूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या लांबीत १९.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३१३९.५८० + १९.००) म्हणजेच ३१५८.५८ 
कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत १९.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१८६६.६१०-१९.०००) 
म्हणजेच १८४७.६१ कि.मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.९०/नियोजन-२ 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०८०७१५५१५२१९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Mahar 


Pp ras h an t Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5 
£8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao 


V n a ya kra O Pa t | ae 2019.08.07 16:01:51 +05'30" 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 

५) अधिक्षक अभियंता,सा.बां.मंडळ, नागपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


